महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.५२/१४-अ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २३ मे, २०१९ 


QIN आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), (२) व (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ 


मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ उच्चश्रेणी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती | लघुलेखकाचे नांव 
Ea २ ३ 1 $$ | षु 
१ श्री सु.म.उतेकर (म) सामान्य प्रशासन विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२ | श्रीमती | र.अं.मडावी (इ सामान्य प्रशासन विभाग महसूल व वन विभाग 
३ | aft पं.रा.पारधी (इं संसदीय कार्य विभाग विधि व न्याय विभाग 
४ | श्रीमती | उ.पां.हांडे (हो गृह विभाग कृषि व पदुम विभाग 
५ श्री र.ग.कवडे (8) गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 
६ | श्रीमती | लु.टो.फर्नाडिस (इ) | महसूल व वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
श्रीमती । र.नि.सुर्वे (म) कृषि व पदुम विभाग गृह विभाग 
श्रीमती । मा.सु.साळवे (म) सार्वजनिक बांधकाम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
९ | श्रीमती । प्रि.प्रहळदणकर (म) | जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
qo श्रीमती | नि.य.प्रभूदेसाई (इ) | विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 
११ श्री नि.सि.राठोड (8) विधि व न्याय विभाग संसदीय कार्य विभाग 
१२ | श्रीमती | य.स.नाईक (मो सार्वजनिक आरोग्य विभाग जलसंपदा विभाग 
१३ | श्रीमती | दि.स.चवाथे (म) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


(4 = मराठी, इं इंग्रजी) 


२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांना दि.३१ मे २०१९ (AA) पासून रकाना क्र.४ मधील नमूद विभागातून एकतर्फी 


कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


३. सदर आदेश हेच Haga seal असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश काढण्याची आवश्‍यकता 


नाही. 


४. Wax कर्मचारी दिनांक १ जून २०१९ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, दिनांक २२ डिसेंबर 


२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


ग बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.५२/१४-अ, दिनांक २३ मे, २०१९ 


६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्त 
कर्मचाऱ्यांचे जून २०१९ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा करण्यात येऊ 
नये अन्यथा त्यांना व्यक्‍तीऱश: जबाबदार धरण्यात येईल. 


७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि-१११६/ 
प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात 
बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित 
करावे. 


८. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग 
(कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 
९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२३१६४५११५७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan nn 
Bhimrao Gurav 22sec 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

आंहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


